किशोरवयीन मुलींकरीता योजना (SAG) या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पित केलेला निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी,२०२३. 


संदर्भ:- १. केंद्र शासनाचे आदेशा H.SAG/9/2022-SAG, दि.०९.०६.२०२२ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का.५, दि.०७.१०.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन आदेशान्वये किशोरवयीन मुलींकरीता योजना ही सुधारीत योजना राज्यातील आकांक्षित 
जिल्ह्यामध्ये १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलींकरीता राबविण्यात येत आहे. सदर योजने करीता केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० 
प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

किशोरवयीन मुलींकरीता योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिऊश्यासाठी खालील विवरणपत्रातील 
रकाना क्रमांक (१) मधील प्रधान लेखाशिर्ष/ उपशिर्ष/ उद्दिष्टामध्ये रकाना क्र.३ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्वितरणाने घट 
करण्यात येत असून रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्वितरणाने वाढ करण्यात येत आहे. पुनर्वितरणानंतर रकाना क्र.५ 
येथे दर्शविलेल्या विद्यमान तरतूदीतून रकाना क्र. (9 मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रु.१२.०६ कोटी (अक्षरी रुपये बारा कोटी 
सहा लाख फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
प्रधान लेखाशिर्ष/ उद्दिष्ट/संगणक विद्यमान | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणाने | पुनर्वितरणा | यापुर्वी | या आदेशान्वये 
संकेतांक तरतूद सन घट वाढ नंतरची । वितरित । वितरीत करण्यात 
२०२२-२३ तरतूद । तरतूद | येत असलेला निधी 
1१ | २ ३ | ok 4 ६ | lo 


२२३६-पोषण आहार 

०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(०७) किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण 
(०७ (१३) किशोरवयीन मुलींच्या 
सक्षमीकरणासाठी योजना (सबल) 
(आहार खर्ची (he हिस्सा ५०%) 


(कार्यक्रम) 

२२३६ १८०२ 

१९-आहार खर्च २००.१९ (-०.१९ | oo 200,00 200,00 fF ol 
३१-सहा (वेतनेतर) अनुदाने १५७७.९१ | -- |] (3)0.१९ १५७८.१० | -- | ६०३.०० 


एकूण केंद्र हिस्सा १७७८.१० (20.१९ (+)0.98 १७७८.१० | 200,00 §03.00 


झासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का-५ 


(०७ (१४ किशोरवयीन मुलींच्या 

सक्षमीकरणासाठी योजना (सबल) 

(आहार खर्ची (राज्य हिस्सा ५०%) 

(कार्यक्रम) 

२२३६ १८११ 

१९-आहार खर्च २००.१९ (-)0.98 | | 200.00 200,00 Fo 

३१-सहा (वेतनेतर) अनुदाने १५७७.९१ | | (+)0.98 १५७८.१० ॥__--__| ६०३.०० 

एकूण राज्य हिस्सा १७७८.१० (-)0.98 (+)0.98 १७७८.१० २००.०० §03.00 

एकूण सर्व ३५५६.२० | (2०.३८ (40.32 | ३५५६.२० | ४००.०० १२०६.०० 

2. सदर योजनेचा सुधारीत APIP मंजूर होण्याबाबत आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी 
केंद्र शासनाकडे पाठपूरावा करावा. 

३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०/१४७२, दि.१९.०१.२०२३ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७/व्यय-६, दि.१०.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२२३१२२७४०७४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
Date: 2023.03.02 15:25:35 +05'30' 


(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 
3. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 
७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


